नियतकालिक बदल्या - सन-२०१८ 

सहायक प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालये,महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक 
सेवा (गट -अ) 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदल्या-२०१८/ (प्र.क्र. १०८/२०१८)/तांशि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० मे, २०१८ 


शासन आदेशा : 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ तरतुदीनुसार बदली करण्यास 
सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने व उक्त अधिनियमाच्या कलम ४(४) नुसार सहायक 
प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा (गट-अ) या 
संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश शासन देत आहे. बदलीनंतर संबंधित 
अधिका-यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-३ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत 
आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव,पदनाम व कार्यरत बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण बदलीचा प्रकार 
क्र संस्था 
1१ २ ३ | छे 
सहायक प्राध्यापक, स्थापत्य अभियांत्रिकी 
| । श्री. एस. एस. मुखोपाध्याय, सहायक शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 
प्राध्यापक, स्थापत्य अभियांत्रिकी, महाविद्यालय, चंद्रपूर येथे रिक्‍त 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे पदावर 
2. डा. आर. पी. ठाणेदार, सहायक शासकोय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 
प्राध्यापक, स्थापत्य अभियांत्रिकी, महाविद्यालय, अवसरी येथे रिक्‍त 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे पदावर 
३. | SOLU. सदगीर, सहायक प्राध्यापक, | अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे विनंती बदली 
स्थापत्य अभियांत्रिकी, शासकीय येथे श्री. मुखोपाध्याय यांच्या 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औरंगाबाद | बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 
४. श्री. ए. ए. गवई, सहायक प्राध्यापक, शासकोय अभियांत्रिकी विनंती बदली 
स्थापत्य अभियांत्रिकी, शासकीय महाविद्यालय, नागपूर येथे रिक्‍त 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर पदावर 


पृष्ठ ७ पैकी १ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदल्या-२०१८/ (प्र.क्र. १०८/२०१८)/तांशि-१ 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव,पदनाम व कार्यरत बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण बदलीचा प्रकार 
क्र. संस्था 
| a 2 3 1 ee i 
५. | श्री. ए. एम. मोकदम, सहायक प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी विनंती बदली 
स्थापत्य अभियांत्रिकी, शासकीय महाविद्यालय, अमरावती येथे 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औरंगाबाद रिक्‍त पदावर 
६. | डा.के. ए. पाटील, सहायक प्राध्यापक, | अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे विनंती बदली 
स्थापत्य अभियांत्रिकी, शासकीय येथे Raa पदावर 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औरंगाबाद 
७. | श्री.एन.एम. हेडाऊ, सहायक प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिको विनंती बदली 
स्थापत्य अभियांत्रिकी, शासकीय महाविद्यालय, अमरावती येथे 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड रिक्‍त पदावर 
सहायक प्राध्यापक,भूशास्त्र 
८. | श्रीमती ए. के. बैले, सहायक प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी विनंती बदली 
भूशास्त्र, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नागपूर येथे रिक्‍त 
महाविद्यालय, अमरावती पदावर 
९. श्री.एस.ए.मेश्राम, सहायक प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिको विनंती बदली 
भूशास्त्र, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे | महाविद्यालय, अमरावती श्रीम. बैले 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर 
सहायक प्राध्यापक,उपयोजित यंत्रशास्त्र 
i 0. डॉ.बी.एम.डवरी, सहायक शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 
प्राध्यापक,उपयोजित यंत्रज्ञास््र, महाविद्यालय, जळगाव येथे रिक्‍त 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे पदावर 
ia १. डॉ.एस.डी.कुलकणी, सहायक शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 
प्राध्यापक,उपयोजित BATA महाविद्यालय, अवसरी 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे येथे Rad पदावर 
१२. SLA के.एन.कदम, सहायक शासकीय अभियांत्रिको विनंती बदली 
WATT STAT TATA, महाविद्यालय,नागपूर येथे रिक्‍त 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पदावर 
अमरावती 
सहायक प्राध्यापक,यंत्र अभियांत्रिकी 
१३. डॉ.आर.एन.लध्वे, सहायक शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 
प्राध्यापक,यंत्र अभियांत्रिकी, महाविद्यालय, औरंगाबाद येथे 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे रिक्‍त पदावर 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदल्या-२०१८/ (प्र.क्र. १०८/२०१८)/तांशि-१ 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव,पदनाम व कार्यरत बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण बदलीचा प्रकार 
क्र. संस्था 
हि २ ३ PB 
१४. डॉ.सी.एम.सेवतकर ,सहायक शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 
प्राध्यापक,यंत्र अभियांत्रिकी, महाविद्याळय,अवसरी येथे रिक्‍त 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे पदावर 
१५. श्री. आर. एस. मोहोड, सहायक शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 
प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय । महाविद्यालय, चंद्रपूर येथे रिक्‍त 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती पदावर 
१६. श्री. व्ही. पी. तितरमारे, सहायक शासकीय अभियांत्रिकी विनंती बदली 
प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय | महाविद्यालय, नागपूर येथे रिक्‍त 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर पदावर 
१७. | श्रीमतीटी. एन. कुंबलपुरी,सहायक शासकीय अभियांत्रिकी विनंती बदली 
प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय । महाविद्यालय, नागपूर येथे रिक्‍त 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर पदावर 
१८. डॉ. ए. एम. निकाळजे, सहायक शासकीय अभियांत्रिकी विनंती बदली 
प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद येथे 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव रिक्‍त पदावर 
१९. श्री. एस. आर. केवटे, सहायक शासकीय अभियांत्रिकी विनंती बदली 
प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय महाविद्यालय, अमरावती येथे 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अवसरी श्री.मोहोड यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर 
२०. | श्री. वाय. यु. साठे, सहायक प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 
यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी | महाविद्यालय, औरंगाबाद येथे 
महाविद्यालय, जळगाव Rad पदावर 
सहायक प्राध्यापक, विद्युत अभियांत्रिकी 
२१. | श्री. एम. एस. मोरे, सहायक प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिको विनंती बदली 
विद्युत अभियांत्रिकी, शासकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद येथे 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर रिक्‍त पदावर 
२२. श्रीमती नेहा व्ही. खडसे, सहायक शासकीय अभियांत्रिको विनंती बदली 
प्राध्यापक, विद्युत अभियांत्रिकी, महाविद्यालय, नागपूर येथे रिक्‍त 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पदावर 


अमरावती 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदल्या-२०१८/ (प्र.क्र. १०८/२०१८)/तांशि-१ 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव,पदनाम व कार्यरत बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण बदलीचा प्रकार 
क्र. संस्था 
| 4 2 3 SS 
२३. | श्रीमती एस. एस. कुलकर्णी, सहायक शासकीय अभियांत्रिकी विनंती बदली 
प्राध्यापक, विद्युत अभियांत्रिकी, महाविद्यालय, औरंगाबाद येथे 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रिक्‍त पदावर 
जळगाव 
२४. | डॉ.आर बी. शर्मा, सहायक प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिको विनंती बदली 
विद्युत अभियांत्रिकी, शासकीय महाविद्यालय, अमरावती येथे 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर श्रीमती खडसे यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 
सहायक प्राध्यापक, अणुविद्युत 
२५. डॉ.ए.एम.सपकाळ, सहायक शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 
प्राध्यापक,अणुविद्युत , अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड येथे रिक्‍त 
महाविद्यालय, पुणे पदावर 
२६. | डॉ.आर.ए.पाटील, सहायक प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिको प्रशासकीय बदली 
अणुविद्युत , अभियांत्रिकी महाविद्यालय, | महाविद्यालय, अवसरी येथे रिक्‍त 
पुणे पदावर 
२७. डॉ. डी. व्ही. रोजतकर, सहायक शासकीय अभियांत्रिकी विनंती बदली 
प्राध्यापक ,अणुविद्युत , शासकीय महाविद्यालय, अमरावती येथे 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर रिक्‍त पदावर 
सहायक प्राध्यापक, माहिती तंत्रज्ञान 
२८. | श्री.आर.एस.मावळे, सहायक प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 
माहिती तंत्रज्ञान, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड येथे 
महाविद्यालय, अमरावती श्री.के.एन.तायडे यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
२९. | श्री.के.एन.तायडे , सहायक प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिको विनंती बदली 
माहिती तंत्रज्ञान, शासकीय अभियांत्रिकी । महाविद्यालय,अमरावती येथे 
महाविद्यालय, कराड श्री.आर.एस.मावळे यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
सहायक प्राध्यापक, उपकरणीकरण 
३०. | डॉ.पी.डी.शोंडगे , सहायक प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिको प्रशासकीय बदली 
उपकरणीकरण, अभियांत्रिकी महाविद्याळय,अवसरी येथे रिक्‍त 
महाविद्यालय, पुणे पदावर 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदल्या-२०१८/ (प्र.क्र. १०८/२०१८)/तांशि-१ 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव,पदनाम व कार्यरत बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण बदलीचा प्रकार 
क्र. संस्था 
| 40] २ ३ | 
३१. श्री. एस.आर.पाटील , सहायक शासकीय अभियांत्रिकी विनंती बदली 
प्राध्यापक, उपकरणीकरण, शासकीय । महाविद्यालय,अवसरी येथे रिक्‍त 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर पदावर 
सहायक प्राध्यापक, संगणक अभियांत्रिकी 
३२. | डा.पी.एन.चतुर, सहायक प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 
संगणक अभियांत्रिकी, शासकीय महाविद्यालय, नागपूर येथे रिक्‍त 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती पदावर 
सहायक प्राध्यापक, संगणक अभियांत्रिकी/विज्ञान (एमसीए) 
३३. | श्री. पी.सी. aca, सहायक प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 
संगणक अमभियांत्रिकी/विज्ञान (एमसीए), महाविद्यालय,औरंगाबाद येथे 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रिक्‍त पदावर 
कराड 
सहायक प्राध्यापक , धातुशास्त्र 
३४. श्रीमती एन.आर.आनंद,सहायक शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 
प्राध्यापक, धातुझास्त्र, अभियांत्रिकी महाविद्यालय,अवसरी येथे रिक्‍त 
महाविद्यालय, पुणे पदावर 
कर्मशाळा अधिक्षक 
३५. | श्री.आर.आर.लांडगे, कर्मशाळा अधिक्षक, शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर येथे रिक्‍त 
महाविद्यालय,जळगाव पदावर 
सहायक प्राध्यापक, गणित 
३६. | डांश्रीमतीपी.ए.गुल्हाणे, सहायक शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 
प्राध्यापक, गणित, शासकीय महाविद्यालय, चंद्रपूर येथे रिक्‍त 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती पदावर 
३७. श्री. एस. पी. कविश्वर, सहायक शासकीय अभियांत्रिको प्रशासकीय बदली 
प्राध्यापक, गणित, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती येथे 
महाविद्यालय, पुणे रिक्‍त पदावर 
सहायक प्राध्यापक, पदार्थ विज्ञान 
३८. | श्री. सी. एम. खैरनार सहायक प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 
पदार्थ विज्ञान, शासकीय अभियांत्रिकी | महाविद्यालय,नागपूर येथे रिक्‍त 
महाविद्यालय चंद्रपूर पदावर 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदल्या-२०१८/ (प्र.क्र. १०८/२०१८)/तांशि-१ 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव,पदनाम व कार्यरत बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण बदलीचा प्रकार 
क्र. संस्था 
हि २ ३ ae 
सहायक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र 

३९. । श्रीमती.एम.वाय.खळदकर, सहायक शासकौोय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 

प्राध्यापक, रसायनशास्त्र, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर येथे 

महाविद्यालय, पुणे sod यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर 

४०. | डा.सी. पी. कळंबे, सहायक प्राध्यापक, शासकौोय अभियांत्रिकी विनंती बदली 

रसायनशास्त्र, शासकीय अभियांत्रिकी | महाविद्यालय, नागपूर येथे रिक्‍त 

महाविद्यालय, चंद्रपूर पदावर 

२. उपरोक्त प्रमाणे प्रशासकीय बदली झालेल्या अध्यापकांना शासन नियमानुसार पदग्रहण 


अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय असेल. विनंती बदली झालेल्या अध्यापकांना शासन 
नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


३. सदर बदली आदेशाची प्रभावीपणे अंमळबजावणी होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित संस्थाप्रमुखांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे.याबाबतचा पाठपुरावा 
संबंधित विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांनी करावा. तसेच याबाबतचा कार्यपालन अहवाल या 
आदेझाच्या दिनांकापासून ०१ महिन्यात संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्यामार्फत शासनास सादर 
करावा. 


8. संबंधित अधिका-यांच्या कार्यमुक्‍ततेच्या दिनांकापर्यंतचे अथवा जास्तीत जास्त दिनांक 
३०/०६/२०१८ पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत असलेल्या संस्थेने काढावे. दिनांक ०१/०७/२०१८ 
पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्वीच्या संस्थेकडून काढण्यात येऊ नये, सदर वेतन 
संबंधित अधिकारी बदलीच्या संस्थेत रुजू झाल्यानंतर बदली नंतरच्या संस्थेने काढावे. सदर 
अधिका-यांनादिनांक ०१/०७/२०१८ पासूनचे वेतन बदलीपूर्वी कार्यरत असलेल्या संस्थेतील 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने अदा केल्यास त्यांना AMA: जबाबदार धरण्यात येईल. 


प. बदली झालेल्या अधिका-याने अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. तसेच त्यांचे लक्ष सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या क्र.सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/अकरा,दि. ३०/८/१९८२ च्या परिपत्रकाकडे 
वेधण्यात येत आहे.त्यात दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही 
स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास,ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची त्यांनी नोंद 
घ्यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन SIS क्रमांकः बदल्या-२०१८/ (प्र.क्र. १०८/२०१८)/तांशि-१ 


&. 


सदर झासन AAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५३०१९३३१०३२०८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रतिः- 


Sameer 
Laxman Dhere 


(समीर ढेरे ) | 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सर्व संबंधित अध्यापक (संबंधित प्राचार्यामार्फत) 


one SG & 


मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री,उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
सर्व wae संचालक,शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये (तंत्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षक) मुंबई /नागपूर, महाराष्ट्र १/२. 
सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती/तांशि-१. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


